सन 2029-2022 करिता राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरणांतर्गत लेखाशीर्ष (२०७० ०८८२) 
१०- कंत्राटी सेवांतर्गत एकूण रुपये ८,७२,५०० /- 
इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं - ११२१/ प्र.क्र.१३०/१३-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- १.राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, क्रमांक:- जा.क्र. 
रासनिप्रा / निवडणुक/ लेखा १- कक्ष/५/ हिवाळी पुरक मागणी /३५९६/२०२१, 
यांचे दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: पूरक -२०२१/ प्र.क्र.१०६/अर्थ-३, 
दिनांक ०३ जानेवारी,२०२२. 
३. सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पुरक -१९२१/ 
प्र.क्र.(११६/२०२१)/१७स, दिनांक ०४.०१.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे वाचा १ येथील 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर बाह्मस्रोताद्वारे कंत्राटी लिपिक-टंकलेखक, 
कंत्राटी शिपाई, सेवानिवृत्त कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे दरमहा थकीत व नियमित परिश्रमिक 
यांची देयके अदा करण्यासाठी प्राधिकरणाने हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर, २०२१ च्या पुरक मागणीच्या 
अनुषंगाने कंत्राटी सेवा या बाबीसाठी रुपये १९,११,१८९/- (अक्षरी रुपये एकोणीस लाख अकरा हजार 
एकशे एकोणनव्वद फक्त) इतक्या रकमेचा पुरक मागणीचा प्रस्ताव विधानमंडळास सादर करण्यात 
आला होता. त्यापैकी, मागणी क्र.व्ही-२, २०७० इतर प्रशासनीक सेवा (00) (८००)- इतर खर्च (००)(०१) 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) (२०७० ०८८२) १०- कंत्राटी सेवा करिता रूपये 
१९,११,०००/- ( अक्षरी रुपये एकोणीस लाख अकरा हजार फक्त) इतका निधी पूरक मागणीद्वारे मंजूर 
करण्यात आलेला आहे. 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १४.१०.२०२१ अन्वये डिसेंबर,२०२१ पर्यंतच्या अनिवार्य 
खर्चासाठी अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ७५% निधी वितरणास सहमती देण्यात आली आहे. राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर कार्यरत कंत्राटी अधिकारी / कर्मचारी यांच्या माहे 
ऑगस्ट २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीच्या मानधनासाठी २०७००८८२, १०-कंत्राटी सेवा या 
लेखाशिर्षातील एकूण अर्थसंकल्पित (मुळ--पुरवणी) तरतूद रुपये ४१.५८ लक्ष पैकी ७५% निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर कार्यरत कंत्राटी लिपिक- 
टंकलेखक, कंत्राटी शिपाई व सेवानिवृत्त कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे देयके अदा करण्यासाठी 
लेखाशिर्ष (२०७० ०८८२) (अनिवार्य), १०-कंत्राटी सेवा या उद्दष्टांतर्गत रुपये १०००/- ची मुळ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं - ११२१/ प्र.क्र.१३०/१३-स 


अर्थसंकल्पित तरतूद करण्यात आली. तसेच, जुले २०२१ च्या अधिवेशनात रुपये २२.४६ लक्ष इतकी 
पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली व डिसेंबर, २०२१ च्या अधिवेशनात १९.११ लक्ष इतक्या रकमेची 
पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. लेखाशिर्ष (२०७० ०८८२) (अनिवार्य), १०-कंत्राटी सेवा या 
उद्दीष्टांतर्गत (मुळ + पुरवणी) तरतूद रुपये ४१.५८ लक्ष पैकी 04% निधी वितरीत करावयाचा आहे. 
सदर निधी पैकी रुपये २२.४६ लक्ष इतका निधी दिनांक ०६ सप्टेंबर,२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे रुपये ८,७२,५००/ (अक्षरी रुपये आठ लक्ष बाहत्तर हजार 
पाचशे फक्त) इतका निधी वितरणास या शासन निर्णयान्वये मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

२. १०- कंत्राटी सेवा अंतर्गत निधी वितरणासाठी वित्त विभागाच्या दिनांक ०३ जानेवारी,२०२२ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे परिश्रमिक/मानधनाचा खर्च १०- कंत्राटी 
सेवा या Valetta करण्यात यावा. 

३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला रुपये ८,७२,५००/- (अक्षरी रुपये आठ लक्ष 
बाहत्तर हजार Uda फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यासाठी सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन) 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी (५0004) 
म्हणून व सह सहकारी निवडणुक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत कंत्राटी सेवा या बाबींकरीता वितरीत 
करण्यात येणारी रक्‍कम, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, २०७० ०८८२ अंतर्गत, १०-कंत्राटी 
सेवा या लेखाशिर्षाखाली खर्ची पडेल. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौसं.क्र.१३/२०२२/व्यय-२,दिनांक ११.०१.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२०९११२४५४७२०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावावे. 
Chaudhary Anil 


Jayaram 


(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई/ पुणे. 
५. अवर सचिव (१७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. उप सचिव, व्यय-२ / अर्थ-१३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत :- 


०८ “७ AD WO 


१. मा. प्रधान सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
२. निवडनस्ती १३-स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


